महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतराव नाईक 
यांची जयंती राज्यात दि.१ जुले रोजी कृषि दिन 
म्हणून कायमस्वरुपी दरवर्षी साजरा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०७/३ ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१मे , २०२२ 


१) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. संकीर्ण-१०८९/प्र.क्र.३८/१२अ, दि.२१ जून,१९८९ 

२) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. कृषिवि-३८०९/प्र.क्र.१२३/३अ, दि.१२ जून,२००९ 

३) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. कृषिवि-३८११/प्र.क्र.१२७/३ओ, दि.२२ जून,२०११ 

४) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/३अ, दि.०३ जून,२०२१ 

५) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. शेमासे/कृषिदिन/१-जुले/१८४३९/२०२२, 
दि.२०.०५.२०२२ 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री के. वसंतराव नाईक यांनी कृषि क्षेत्रात केलेली भरीव कामगिरी 
लक्षात घेवून त्यांची जयंती दि.१ जुळे रोजी राज्यात कृषि दिन म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय 
शासनाने संदर्भाधीन दि.२१ जून,१९८९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


१. qe हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री के. वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त कृषि 
दिन म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यास कायमस्वरुपी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. दि.१ जुले, २०२२ रोजी राज्यात प्रतीवर्षीप्रमाणे कृषि दिन म्हणून साजरा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. कृषि दिनानिमित्त प्रत्येक पंचायत समितीकरीता जास्तीत जास्त 
रु.१०,०००/- (रु.दहा हजार फक्त ) यानुसार ३५५ पंचायत समित्यांकरिता रु.३५,५०,०००/- 
(रु.पस्तीस लाख पन्नास हजार wad) तसेच जिल्हा परिषद मुख्यालयी कृषिदिन साजरा 
करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेकरीता रु.२०,०००/- (रु. वीस हजार फक्त) या प्रमाणे एकूण ३४ 
जिल्हा परिषदांकरीता रु.६,८०,०००/-(सहा लाख Vail हजार wad) अशा एकूण 
रु.४२,३०,०००/- (रुपये बेचाळीस लाख तीस हजार wat) एवढया खर्चास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. कृषि दिन साजरा करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संबंधितांना द्याव्यात. कृषि आयुक्तांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांतील बाबीवर सदर खर्च करण्यात 
यावा. तसेच चित्रफिती दाखविणे, शहोतकऱ्यांसाठी चहापाणी, जिल्हा परिषद स्तरावर छोटेसे प्रदर्शन 
इत्यादी खर्च आणि मंडप, हारतुरे, फोटो वगैरे आवश्‍यक बाबींकरिता खर्च करण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०७/३ओ 


४. या प्रित्यर्थ येणारा खर्च जिल्हा परिषद सेस फंडातील उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
करण्यात यावा. हा खर्च भागविण्याकरिता सर्व जिल्हयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कृषि 
अधिकारी यांनी जिल्हा सेस फंडातून खर्च करण्याकरीता आयुक्‍त (कृषि) यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार कार्यवाही करावी. या कार्यक्रमाच्या अंमळबजावणीची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 

५. खरीप २०२२ चे पेरणी हंगामात राज्यातील कृषि विभागाचे क्षेत्रिय कर्मचारी/अधिकारी, कृषि 
विद्यापिठाचे शास्त्रज्ञ तसेच विस्तार यंत्रणा यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शोतकऱ्यांना 
मार्गदर्शन करावे.तरी सर्व कृषि विद्यापिठे / कृषि विभागाची यंत्रणा यांनी या संदर्भात कृति आराखडा 
तयार करून त्याची अंमलबजावणी व समन्वयन करावे. 


६. कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर दि. ०१ जुले २०२२ रोजी राज्यात कृषि दिन साजरा करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
9. सदर a निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३११५२०३१७८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HEMANT aca 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8 
G O RA KH N ATH 7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, st=Mahi hi 


seria INumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE40408 


MHAPANKAR AEE cine || 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व कृषि विद्यापीठांचे कुलगुरु 
७. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,अकोला 
९. व्यवस्थापकयीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई प्रसिध्दीच्या विनंतीसह (५ प्रती) 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
१२.महाळलेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर 
१३.सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ / विधान मंडळ ग्रंथालय (१० प्रतीसह) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०७/३ओ 


१४.सर्व जिल्हाधिकारी 

१५.सर्व जिल्हयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७.संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१९.सर्व कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

२१.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२२.सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

२३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२४.सर्व सहसचिव / उपसचिव , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२५.वसंतराव नाईक, राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 
२६.वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

२७.निवडनस्ती (3 3) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


